शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती 
या संस्थेतील पायाभूत सुविधांच्या विकास 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.9७/२१/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थस २०२१/(४१/२१)/लेखा-२/९८७६, 
दिनांक ०३/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतांना मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदय 
यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील “संस्थाना अनुदाने” या शिर्षातंर्गत अ.क्र.६० : “अमरावती येथील विदर्भ ज्ञान 
विज्ञान संस्थेच्या शतकपूर्ती वर्षानिमित्त या संस्थेतील महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 
१०.०० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. य मुद्यास अनुसरुन सदर संस्थेतील विकास कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संचालक, उच्च शिक्षण यांनी शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेमध्ये पायाभूत 
सुविधांचा विकास करण्यासाठी रु.१०.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, अमरावती यांनी प्रस्तावित विकास कामांना रु.१०.०० कोटी इतक्या खर्चास तांत्रिक सहमती प्रदान केली 
आहे. या अनुषंगाने शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेमध्ये खालीलप्रमाणे विकास 
कामाकरीता रु.१०.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


Sr. No. | Name of works Estimated Cost 


1. Strengthening to Basic Sport Amenities in Government Vidarbha Institute of Science | 10,00,00,000/- 
and Humanities Amravati 


(1.Improvement of Cricket Ground with Changing Room, 2. Improvement of Basket 
Ball Ground, 3. Improvement of Athletic Ground, 4. Improvement of Soft Ball 
Ground, 5. Improvement of Toilet, Internal Roads etc.) 


Total | 10,00,00,000/- 


2. अटी :- 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.9७७/२१/मठि-३, 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करण्यात यावी. 

२) स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या कालावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या अनुषंगिक 
तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही करुन काम हाती 
घ्यावे. 

३ काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक अभियंता व 
मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित करण्यात यावे. 

४) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच इमारतीच्या विद्युतीकरणाबाबत योग्य नियोजन करुन 
विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण करण्याकरीता विद्युत विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना सूचित करावे. 

५ सदर कामास तांत्रिक मंजूरी देतांना इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध 
सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेणे आवश्‍यक राहील. 

६ सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष दक्षता 
घेण्यात यावी. 

७ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

८) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 

९) प्रस्तुत कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय बांधकाम हाती घेण्यात येऊ नये. 

१० रु.१०.०० कोटी पेक्षा जास्त निधी शासनाकडून दिला जाणार नाही याची नोंद घेऊन काम पूर्ण करावे. 


३. प्रस्तुत शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेतील विकास कामाकरीता मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांच्या छाननीअंती Recapitulation Sheet प्रमाणे 
प्रस्तावित करण्यात आलेली रु.१०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्‍त ) इतकी रक्‍कम परिगणीत 
करण्यात आली असून Recapitulation Sheet सोबत जोडली आहे. 


४. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८,४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील भांडवली 
खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (००)(०१) मोठी 
बांधकामे (४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली राज्य वार्षिक योजनेमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

प्‌. हे आदेश area निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 
दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिळा उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.१ व अ.क्र.२ अनुक्रमे परिच्छेद क्रमांक १३४(१), व १३४(२) नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.9७/२१/मठि-३, 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०९०७१३१६१९५९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Hemantkumar 90०९ 


is 
Educat 4 ti a 

. . 2.5.4.20=71de9bdf8c2! 17 FOE 

Pan d h arinat hB avis ka | 22442009768288 cn=Hemantkumar Pandharinath Baviskar 
Date: 2021.09.07 13:17:06 +05'30' 


(हे.पं.बाविस्कर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

४. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 

७. संचालक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थाअमरावती ,. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

९. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१२. कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.9७७/२१/मठि-३, 


“शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.७७/२१/मशि-३, दि.०७/०९/२०२१ चे सहपत्र.” 


Name of the Department: HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT. 


Name of Work: Strengthening to Basic Sport amenities in Government Vidarbha Institute of Science and 


Humanities (VMV), Amravati. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
_ ada ice a To 
etc.) 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 i Play Grounds (Cricket, Athletic track) Rs. 60869719.00 
il Building (Changing Room) Rs. 4003125.00 
Total = Sub Total (a) 64872844.00 
b) | Fuel Gas Pipe Line | (0.00 | 
c) | Bio Digester | (0.00 | 
d) | Rain/Roof Water Harvesting | 0.00 | 00 
e) | Solar Roof Top (MoU to be executed) शिळ 
Power Seaving Installations 
f) | Ramp for Handicaps | 0.00 | 
g) | Furniture - 5000/- per Sqm 37.50 5000.00 187500.00 
Sub Total Sub Total (2) 187500.00 
(b+c+d+e+f+g) 
2 I) | Water Supply Including Pup off System, 10% of (a) 6487285.00 
Water Tank 
I) Electrification 
Internal on Building work 6.5% of (a) (ii) 260204.00 
External on Building work 5% of (a) (ii) 200157.00 
पा) | Fire Fighting Arrangement LS. 200000.00 
Sub Total (3) 7147646.00 
Sub Total (A) 72207990.00 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
i) | Compound wall & Gate (Rmt) a cee aaa | (0.00 | 
ii) | Internal Roads (Rmt) विका | 0.00 | 
iii) | Development of Ground | 0.00 | 00 
iv) | Parking a या LS. 520000.00 
v) | Retaining Wall i. oo | Le | | (0.00 | 
vi) | Land Scaping (oe. | | (0.00 | 
vii) | Soil Investigation & Detail Land 205 Acre Area LS. 1500000.00 
Survey 
viii) | Consultant fees & Charges 3% on A(i) 3.00% 1826092.00 
Sub Total (B) 3846092.00 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.9७७/२१/मठि-३, 


(C) | OPTIONAL ITEMS 
1 | Under ground Water Tank for Pup off Lo [2 3.,_,| Lee 
System 

2 | Water Main Storage and pump house, LS LS. 1000000.00 

bore well 
3 | Air Conditioning LS. 250000.00 
4 | Lifts i of शिळ | (0.00 | 00 
5 | External Toilets i = 4 |. = il 1000000.00 
| AC Room, Area lighting, Pumps, lo i =. 4 Lee 

Generator 
7 | CCTV LS. 500000.00 
| 8 | Strict Light, Poles & High Mast i “८... ग LS. 3500000.00 
Sub Total (C) 6250000.00 
Project Cost = A+B+C=P 82304082.00 

(D) | PROVISIONS 

i) Contingencies 4% on (a) 3292164.00 
ll) Green Building 0% on (a) PO 
iil) Insurance Charges 0.50% on (P) 411521.00 
iv) GST 12% on (P) 9876490.00 
v) Price Escalation Probable 5% on (P) 4115205.00 
Sub Total (D) 17695380.00 
Total Cost of Project (TPC) | (A+B+C+D ) 99999462.00 
Say Rs. Lakhs 1000.00 lakh 


KKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


